श्री. रविंद्र माधव साठे, सभापती, महाराष्ट्र राज्य खादी व 
ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई यांना महाराष्ट्र शासनाच्या 
“राज्यमंत्री” पदाचा दर्जा देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र.केव्हीबी-२०२३/प्र.क्र.१२६/उद्योग-६, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक : २१ जुले, २०२३. 


संदर्भ :- 
१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. शहासाऊ-१०.१०/प्र.क्र.९६/१०/सा.उ., दि.१३/०३/२०१२. 
२. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन अधिसुचना क्र.केव्हीबी-२०२०/प्र.क्र.७७/उद्योग-६ 
दि.२८/११/२०२२. 
प्रस्तावना :- 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन अधिसुचना क्र.केव्हीबी-२०२०/प्र.क्र.७७/उद्योग-६ 
दि.२८/११/२०२२ अन्वये मुंबई खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम, १९६० च्या (सन १९६० चा मुंबई अधिनियम 
क्र.१९) कलम ४(१) मधील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळावर श्री. रविंद्र माधव 
साठे यांची शासनाकडून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. श्री. रविंद्र माधव साठे यांना त्यांच्या सदर नियुक्‍ती 
कालावधीत “राज्यमंत्री” पदाचा दर्जा देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

श्री. रविंद्र माधव साठे, सभापती, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई यांना त्यांच्या 
नियुक्तीच्या कालावधीकरीता “राज्यमंत्री” पदाचा दर्जा या शासन निर्णयान्वये देण्यात येत आहे. 
२. सदर नियुक्तीच्या कालावधीत त्यांना “राज्यमंत्री, पदाच्या अनुषंगिक सेवा संदर्भाधीन क्र.१ येथील 
दि.१३/०३/२०१२ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार (वाहनावर लाल दिवा लावणे वगळून) अनुज्ञेय 
राहतील. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७२११६०८०३२२१० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by DR. SHRIKANT LAXMANRAO PULKUNDWAR 
D R S H R | KA N T DN: c=IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘INDUSTRIES 
7 ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=feb24b5f5d1512bb47f7baeSad1db4953358cd43c999bdf0 
LAXMAN RAO 814c6bb78364d50a, pr ICode=400032, st=Mahi 
jalNumber=C10A1E6C8FBE08C1 180978BD3ED8A151ED05202D 
522B09B9960341C2F080906D, ‘DR. SHRIKANT LAXMANRAO- 
PULKUNDWAR ras 
Date: 2023.07.24 11:53:28 +05'30' 


( डॉ. श्रीकांत ल.पुलकुंडवार ) 
उप सचिव (उद्योग व प्रशासन), महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा. श्री. रविंद्र माधव साठे, सभापती, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः केव्हीबी-२०२३/प्र.क्र.१२६/उद्योग-६ 


७. पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा) / (लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

९. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

१०. मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव 

११. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१३. प्रधान सचिव (उ.ऊ. व का. वि.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. विकास आयुक्त, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 

१५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

१६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य व खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई. 

१७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ मर्या, मुंबई. 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक ,महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ, मुंबई. 

१९. संचालक, शासकीय मुद्रण लेखन सामग्री व प्रकाहन संचालनालय, मुंबई. 

२०. व्यवस्थापकीय संचालक, सिकॉम लि. बिल्डींग क्र.४, सॉलिटेअर कॉर्पोरेट पार्क, गुरू हरगोविंदजी रोड, 
चकाला, अंधेरी, (पुर्व, मुंबई. 

२१. उद्योग समूह FICCI, MCCA, CMIA. 

२२. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य. 

२३. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर, महाराष्ट्र राज्य. 

२४. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांना व्यापक प्रसिद्धी देण्याच्या 
विनंतीसह अग्रेषित. 

२५. उद्योग विभागातील सर्व कार्यासने. 

२६. निवड नस्ती(उद्योग-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


